महानगरपालिका निवडणूक कालावधीकरिता 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई निविदा 
प्रसिध्दीबाबत सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२/१०/२०२२ 


संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.२७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ मध्ये ज्या ठिकाणी महानगरपालिका निवडणूका होणार आहे, अशा ठिकाणी अंमलात 
येणा-या आचारसंहितेमुळे विकास कामांना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन संदर्भाधीन 
शासन निर्णयातील अनुक्रमांक १ मधील २.१ मध्ये ई-निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी दि.३०/११/२०२२ पर्यंत 
खालीलप्रमाणे राहील. सदर सवलत जेथे महानगरपालिका निवडणूकीमुळे आचारसंहिता अंमलात येणार 
आहे अशाच ठिकाणी लागू राहील. 


अ.क्र कामाची किमत कालावधी 
1 १_| रु. ३.०० लक्ष ते १.५ कोटी ८ दिवस 
२ रु.१.५ कोटी ते १०० कोटी १५ दिवस 
३ रु. १०० कोटीपेक्षा जास्त ३० दिवस 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१२१६४२२११४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SACHIN MANIKRAO © 
CHIVATE 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती) 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 
६. महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 


प्रत, 
महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 


प्रत, माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी, 
१. सर्व मुख्य अभियंते (विद्युतसह), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२ 


३. संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

४. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 

५. अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची 
प्रत अग्रेषित करावी. 

६. मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

७. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि.,मंत्राळय, मुंबई 

८. कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


